सन 2023-2028 या आर्थिक वर्षातील अर्थसंकल्पीय 
अनुदाने ६ शासकीय ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्रांना द्यावयाच्या 
अनुदानाचे वाटप. मागणी क्र. एल-३-२४१५,(०३)(०२) मुख्य 
लेखाशिर्ष-२४१५ ०६२४. (सातवा हप्ता - वेतन). 


महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : अनुग्रा २०२३/प्र.क्र.३६/आस्था-१५ 
बांधकाम भवन, 24, मर्झबान पथ, 
फोर्ट,मुंबई- ४०० ००१. 
दिनांक : २८ मार्च, २०२४. 


वाचा : ग्राम विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. अनुग्रा २०२३/प्र.क्र.३६/आस्था-१५, दि.२८.०३.२०२४. 


शासन शुध्दीपत्रक - 


उपरोक्त वाचा येथील दिनांक २८ मार्च, २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद २ येथे “सबब, 
विभागीय आयुक्त कार्यालय, अमरावती यांच्या मागणीनुसार ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, बुलढाणा यांना 
सातव्या हप्त्यासाठी रु.२००.०० हजार (रुपये दोन लक्ष फक्त) इतका निधी वितरित करण्यास शासन 
मान्यता देत आहे.” असे नमुद करण्यात आले आहे. त्या ऐवजी पुढीलप्रमाणे दुरुस्ती करुन वाचण्यात यावे. 


२. “सबब, विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, अमरावती यांच्या मागणीनुसार ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, 
बुलढाणा यांना सातव्या हप्त्यासाठी रु.१९९.८५ हजार (रुपये एक लक्ष नव्याण्णव हजार आठशे पन्नास 
फक्‍त) इतका निधी वितरित करण्यास शासन मान्यता देत आहे.” 


३. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२४०३२८१५३२१५४९२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SNEHAL A. 
SNEHAL ८ 
DN: cn=SNEHAL A. ADSUL, 
o=RURAL DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, ou, 
A A DS U | email=snehal.rohokale@nic.in, c=IN 
® Date: 2024.03.28 15:57:38 +05'30' 
(स्नेहल अडसूळ) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत- 
१. विभागीय आयुक्त, पुणे, नागपूर,अमरावती व छत्रपती संभाजी नगर (प्रत्येकी २ प्रती) 
२. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी, बाणेर रोड, पुणे 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : अनुग्रा २०२३/प्र.क्र.३६/आस्था-१५ 


3. संचालक राज्य ग्रामीण विकास संस्था (यशदा), बाणेर रोड, पुणे 
४. उप आयुक्त (आस्था), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय, पुणे, नागपूर,अमरावती व छत्रपती संभाजी नगर 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, कोल्हापूर, बुलडाणा, जालना, परभणी व चंद्रपूर. 
. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र - १, मुंबई. 
. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-२, नागपूर. 
. वित्त विभाग, कार्यासन क्र. अर्थ-१७/व्यय-१५ 
. प्राचार्य, ग्रामसेवक प्रशिक्षण केंद्र, मांजरी फार्म पुणे, कसबाबावडा कोल्हापूर, 
जालना, परभणी, सिंदेवाही जि. चंद्रपूर, व बुलडाणा. (प्रत्येकी २ प्रती) 
१०. कार्यासन क्र. वित्त-१ व वित्त-७ ग्राम विकास विभाग. 
१. ११. निवड नस्ती का.क्र. आस्था-१५, ग्राम विकास विभाग. 


an SG & 


पृष्ठ २ पैकी 2 


